राज्यातील पुरवठा यंत्रणेअंतर्गत जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी संवर्गातील गट-अ ( राजपत्रित ) 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या (सन २०२२). 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: बदली-२३२२/ प्र.क्र.१५१/ नापु-१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :- ३० नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन Sea : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील HOA ४ (8) (दोन) व HSA ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या लगतचे वरिष्ठ प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने राज्यातील पुरवठा यंत्रणेअंतर्गत जिल्हा पुरवठा अधिकारी गट-अ (राजपत्रित )या संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शावलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे:- 


अ । अधिकारी यांचे नाव | सध्याच्या पदावर कार्यरत असल्याचे बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. ठिकाण 
१| २ 3 i Se 


| श्री. नरेश रा. वंजारी | उपनियंत्रक, शिधावाटप (आस्था), | श्री.अनिल ह. बन्सोड, जिल्हा पुरवठा 


प्रधान कार्यालय, नियंत्रक शिधावाटप व 
संचाळक कार्यालय, मुंबई. 


अधिकारी, भंडारा यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणा-या पदी (विनंती बदली) 


२ | श्री.मधुकर शे. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड श्री.लिलाधर मा. दुफारे, उपनियंत्रक, 
बोडके शिधावाटप (अंमलबजावणी), मुंबई 
यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणा-या पदी 

(विनंती बदली) 


२. उपरोक्त अधिकारी यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२२( A.A.) पासून स्तंभ ३ मधील कार्यालयातून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून यासंदर्भात नव्याने 
आदेश काढण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच उपरोक्त अधिकारी यांनी स्तंभ ४ येथील पदावर दिनांक ०१ 
डिसेंबर, २०२२ (म.पु) हजर व्हावे. 


३. संबंधित उप आयुक्त/नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या पदावर रुजू करून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. श्री.लिलाधर मा. दुफारे , उपनियंत्रक, शिधावाटप (अंमलबजावणी) मुंबई व श्री.अनिल ह. 
बन्सोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२३२२/ प्र.क्र.१५१/ नापु-१५ 


५. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे 
गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


६. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची 
रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी ) नुसार मूळ 
कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे Lord अर्ज स्विकारू नयेत. 


७. संबंधित अधिका-यांना त्यांची विनंतीने बदली असल्याने नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता तसेच इतर प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार 
नाहीत. 


८. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११३०१७४०१४९५०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.11.30 17:42:25 +05'30' 


(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. श्री .नरेश रा .वंजारी, उपनियंत्रक ,शिधावाटप) आस्था( (यांना नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा, मुंबई यांचेमार्फत). 
२. श्री.मधुकर शे .बोडके (यांना उप आयुक्‍त (पुरवठा), कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेमार्फत ). 


) विभागीय आयुक्‍त कोकण/नागपूर (यांना आव्यक त्या कार्यवाही करीत). 
) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, रायगड/भंडारा. 

) उप आयुक्‍्त(पुरवठा), कोकण/नागपूर. 

) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व OG) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा. सचिव (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/भंडारा. 
११ सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


विभागातील सर्व कार्यासने. 
निवड नस्ती, कार्यासन नापु - १५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


